RNINo. MAHBIL / 2012/ 48433 
Regn. No . PCE/ 065 / 2013- 15 
www .dgps.maharashtra . gov. in . 


A 


. . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - २६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून ३० ते जुलै ६ , २०१६ / आषाढ ९ - १५ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक २२ जून २०१६ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस - १८१६/ ३०२ /प्र. क्र . ५१०/ १६/ नवि- १३. - ज्याअर्थी, पुणे जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना" 
असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १८९५/२२७/प्र. क्र . २६/ ९५/ नवि -१३, दिनांक 
२५ नोव्हेंबर १९९७ (यापुढेजिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१९६६ चे कलम १५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम" असा करण्यात आलेला आहे) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १० फेब्रुवारी १९९८ 
पासून अमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये मौजे नाणेकरवाडी , तालुका खेड येथील प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रामध्ये उत्तर - दक्षिण ४५ मीटर रुंद व 
पूर्व- पश्चिम ३६ मीटर रुंद असे प्रादेशिक योजनेचे रस्ते प्रस्तावित आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रस्तावित रस्ते " असा करण्यात आलेला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रामधील प्रादेशिक योजनेच्या उक्त प्रस्तावित रस्त्याने फोर्स मोटर्स लिमिटेड कंपनीच्या मालकीची जागा 
बाधित होत असून सदरहू उक्त प्रस्तावित रस्ते वगळण्याची विनंती कंपनीने दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त कंपनीच्या विनंतीच्या अनुषंगाने महानगर आयुक्त , पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुणे यांचे अभिप्राय व संचालक , 
नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे उक्त प्रस्तावित रस्ते वगळून त्याखालील जागा शेजारील 
जमीन वापर विभागात समाविष्ट करणे व वगळलेल्या उक्त प्रस्तावित रस्त्यास पर्यायी रस्ते उपलब्ध करणे आवश्यक असून त्याकरीता उक्त अधिनियमाचे 
कलम २० , पोट- कलम (२) मधील तरतुदीनुसार खालील अटींवर फेरबदल प्रस्तावित करणे नियोजनाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत 
झाले आहे ; 


अट 


जागेचा वापर बदल करण्याच्या शासनाच्या धोरणानुसार प्रादेशिक योजनेतील प्रस्तावित वगळण्यात येणाऱ्या ४५ मीटर व ३६ मीटर रस्त्याखालील 
क्षेत्र विचारात घेऊन तेवढ्या क्षेत्रावर बाजार मूल्य दर तक्त्यातील संबंधित जमिनीच्या दराच्या १० टक्के नुसार येणारे अधिमुल्य रक्कम तसेच प्रक्रिया शुल्क 
व जाहिरात शुल्क फोर्स मोटर्स कंपनीने सहायक संचालक, नगर रचना , पुणे शाखा यांचे कार्यालयात जमा करणे आवश्यक राहील. सदर रक्कम जमा 
केल्यानंतर उक्त अधिनियमाचे कलम २० (४) नुसार अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यात येईल (यापुढे ज्याचा उल्लेख एकत्रितरित्या " प्रस्तावित फेरबदल " 
असा करणेत आला आहे); 


एच- १९९ , भाग एक ( पु. वि. पु.) - २६ - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार जून ३० ते जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ - १५ , शके १९३८ 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट- कलम (३) मधील तरतुदीप्रमाणे उक्त प्रादेशिक योजनेत प्रस्तावित फेरबदल करण्याचा हेतू 
शासन याद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता सामान्य जनतेकडून सूचना/ हरकती मागवीत असून प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने काही हरकती/ 
सूचना द्यावयाच्या असतील तर त्या नागरीकांनी, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० (तीस) दिवसांचे आत सहसंचालक , 
नगर रचना, पुणे विभाग , पुणे सर्व्हे नंबर ७४/ २, सारंग सोसायटी , बँक ऑफ महाराष्ट्रचे वर , सहकारनगर, पुणे -९ यांचे नावे लेखी स्वरूपात कारणांसह 
पाठवाव्यात . आणि अशा प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देणेसाठी व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सहसंचालक , नगर रचना, 
पुणे विभाग , पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

सदरहू नोटीस ही महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० (तीस) दिवसांचे आत प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना/ 
हरकतींचाच शासनाकडून विचार केला जाईल ; 

उक्त फेरबदलाखालील जमिनी दर्शविणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस - १८१६/ ३०२/ प्र. क्र . ५१० /१६/ नवि - १३, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात यावा . 


(१) महानगर आयुक्त , पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे . 
(२) सह संचालक , नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे. 
(३) सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे . 
सदरहू सूचना शासनाच्या www. maharashtra.gov.in ( कायदे/नियम) या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

संजय सावजी, 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 22nd June 2016 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS 1816 / 302 /CR -510 / 16 /UD - 13 - — Whereas , the Government in the Urban Development 
Department vide Notification No. TPS 1895 /227 /CR - 26 /95 /UD - 13 , dated the 25th November , 1997 
(hereinafter referred to as " the said Notification " ) has sanctioned the Regional Plan for Pune District 
(hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under Section 15 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") so as to come into force 
with effect from the 10th February 1998 ; 

and whereas, Industrial Zone along with the 45 mtrs. vide North- South road and 36 mtrs. vide 
East-West road are proposed in village Mouze Nanekarvadi, taluka Khed in the said Regional Plan 
(hereinafter referred to as " the said proposed roads"); 

and whereas, the land owned by Force Motors Ltd . in Industrial Zone is affected by the said 
proposed roads and the Force Motors Ltd . vide their letter dated 2nd February 2016 requested the 
Government to delete the said proposed roads from their land ; 

and whereas , after considering the report of Metropolitan Commissioner PMRDA and consulting 
the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune, the Government of Maharashtra is of the 
opinion that it is necessary to delete the said proposed roads and land there under to be included 
in adjoining Zone and to provide new alternative link roads to the said deleted proposed roads as 
shown on part plan , subject to conditions mentioned below and for that purpose it is necessary to 
modify the said Regional Plan under Section 20 (2 ) of the said Act. 
Condition 

As per the zone change Policy of the Government, Force Motors Ltd . Company shall pay the 
processing fee , advertisement fee and premium of the area under deleted portion of 36 mtrs . and 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार जून ३० ते जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ - १५ , शके १९३८ 


३ 


45 mtrs. road at 10 per cent of the rate of said Land as mentioned in Annual Statement of Rates 
published by Inspector General of Registration . The fees and premium shall be deposited in the office 
of Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , Pune. After crediting the required fees and 
premium , final Notification under Section 20 ( 4 ) of the said Act will be issued (hereinafter referred 
to as " the proposed modification ") . 

Now , therefore , as provided in sub -section ( 3) of Section 20 of the said Act, Government hereby 
declares its intention about the proposed modification and for that purpose invites Suggestions 
and /or Objections from the general public with respect to the proposed modification . Suggestions 
and/ or Objections in this regard shall be submitted to the Joint Director of Town Planning , Pune 
Division , Pune, S .No . 74 /2 , Sarang Society , above Bank of Maharashtra , Sahakarnagar, Pune- 9 who 
is hereby appointed as the "Officer" to hear suggestions and /or objections received and to submit 
his report to the Government. 

Suggestions and/or objections received by the Joint Director of Town Planning, Pune Division , 
Pune within a period of 30 ( thirty ) days from the date of publication of this Notice in Maharashtra 
Government Gazette will only be considered by the Government. 

The part plan bearing No . 1816 / 302 /CR -510 / 16 /UD - 13 showing the proposed modification shall 
be kept for inspection of the general public during office hours on all working days at the following 
offices . — 

( 1) Metropolitan Commissioner PMRDA. 
( 2 ) Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune 
( 3) Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , Pune. 

This Notification shall also be published on the Government website at www .maharashtra .gov. in 
( कायदे/नियम ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 

SANJAY SAOJI , 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक २२ जून २०१६ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १८१६/ ३०९ / प्र. क्र . ४१३/ १६/ नवि -१३/ शुद्धीपत्रक . - ज्याअर्थी, शासनाने नगर विकास विभागाची सूचना क्रमांक टीपीएस - १८१६/ 
३०९ /प्र . क्र . ४१३ / १६ / नवि - १३ , दिनांक १४ जून २०१६ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २० (३) नुसार 
प्रादेशिक योजना पुणेमध्ये पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे प्रस्तावित ९० मीटर वळण रस्त्याची रुंदी ११० मीटरपर्यंत वाढविणे 
( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रस्तावित फेरबदल क्रमांक १ ") व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये 
पूर्व भागातून नवीन ९० मीटर प्रस्तावित रस्त्याची आखणी उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये समाविष्ट करणे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रस्तावित फेरबदल 
क्रमांक २ ") यासाठी प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारी सूचना निर्गमित केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक ३३८४, दिनांक १८ जून २०१६ अन्वये शासनाने निर्गमित केलेल्या 
उक्त नोटीसीमध्ये पूर्वेकडील प्रस्तावित नवीन रस्त्याची रुंदी ९० मीटर ऐवजी ११० मीटर करण्याबाबत दुरुस्ती करण्याची विनंती शासनास केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती खात्री केल्यानंतर शासनाने निर्गमित केलेल्या फेरबदलाच्या उक्त नोटीसमधील उक्त प्रस्तावित फेरबदल 
क्रमांक २ ची रुंदी ११० मीटर करण्यासाठी शुद्धीपत्रक निर्गमित करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी शासन उक्त सूचना क्रमांक टीपीएस -१८१६/ ३०९ / प्र. क्र . ४१३/ १६/ नवि -१३, दिनांक १४ जून २०१६ मध्ये वरीलप्रमाणे दुरूस्ती करण्यासाठी 
शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यासाठी शुद्धीपत्रक निर्गमित करीत आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार जून ३० ते जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ - १५ , शके १९३८ 


शुद्धीपत्रक 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


पृष्ठ क्रमांक ७ वरील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये नमूद केलेले "९० मीटर " " ११० मीटर ". 
याऐवजी 
पृष्ठ क्रमांक ७ वरील परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेले शासनाने शासनाने आवश्यक ती खात्री केल्यानंतर पुणे महानगर क्षेत्र विकास 
आवश्यक ती खात्री केल्यानंतर पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने प्राधिकरणाने ( उक्त प्रस्तावित फेरबदल क्रमांक १) व महाराष्ट्र राज्य 
व महाराष्ट्र राज्य विकास महामंडळाने उक्त प्रस्तावित फेरबदल क्रमांक विकास महामंडळाने ( उक्त प्रस्तावित फेरबदल क्रमांक २ मधील ब- क - ड 
१ व २ द्वारे सादर केलेल्या प्रस्तावित वळण रस्त्याच्या आखण्या विचारात प्रमाणे) सादर केलेल्या प्रस्तावित वळण रस्त्याच्या आखण्या विचारात 
घेऊन याऐवजी. 

घेऊन . 
पृष्ठ क्रमांक ८ वरील अटी नंतरच्या परिच्छेदातील क्रमांक ३ मध्ये नमूद मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, नवीन प्रशासकीय 
केलेले- महाव्यवस्थापक , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ , अंधेरी , इमारत , पुणे. 
मुंबई याऐवजी. 
सदरहू सूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in ( कायदे/नियम) या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात यावी. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजय सावजी , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 22nd June 2016 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No . TPS 1816 /309/CR -413 / 16 /UD - 13 /Corrigendum - — Whereas , the Government of Maharashtra 
has declared its intention Under Section 20 ( 3) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 vide Notice No . TPS - 1816 / 309 /CR -413 / 16 /UD - 13 , dated 14th June 2016 to modify the width 
and alignment of the said Ring Road proposed by the PMRDA (the said Proposed Modification No . ( 1 ) 
alongwith the Eastern side new alignment proposed by the MSRDC ( the said Proposed Modification 
No . ( 2 ) in the said Regional Plan Pune 

and whereas, the Managing Director, MSRDC Mumbai vide their letter No . 3384, dated 18th June 
2016 has requested Government of Maharashtra to make correction in the said notice for " the said 
Proposed Modification No. 2 regarding the width of proposed eastern side new alignment of road 
as 110 mtrs . instead of 90 mtrs. ; 

and whereas, after making enquiries, the Government of Maharashtra is of the opinion that it 
is necessary to make correction in said notice regarding width of road proposed by MSRDC i. e . 
the said Proposed Modification No. 2 . 

Now , therefore , the Government, hereby issues following corrigendum , to the notice No. TPS 
1816/ 309/ CR- 413/16/ UD-13, dated 14th June 2016 as mention below. 

Corrigendum 
Instead of 

Read as 


Page No. 4, In Para No. 1 for the word " 90 mtrs . " 
Page No . 4 , In para No. 2 for the word " new 
alignment of 90 mtrs . Regional Plan Road ." 


Read as " 110 mtrs ." 
Read as " new alignment of 110 mtrs . Regional Plan 
Road (marked as B -C - D on Plan )" . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार जून ३० ते जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ - १५, शके १९३८ 


५ 


Corrigendum - contd. 


Instead of 


Read as 


Page 5, Sr. No. (iv ), Managing Director, M .S.R . D .C . Chief Enginner, M . S.R .D .C . new administrative 
Andheri, Mumbai. 

Building, Pune. 
This Corrigendum shall also be published on the Governmentwebsite at www .maharashtra .gov. in 
( कायदे/नियम). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

SANJAY SAOJI, 
Under Secretary to Government. 


अपर आयुक्त यांजकडून 
जिल्हा पुणे 
___ क्रमांक भूसं/ आरआर- २ कावि / ३५२/ २०१६ / फेरदुरुस्ती.--मौजे पारोडी, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे येथील शिक्रापूर - न्हावरा ते चौफुला रस्त्याचे 
चौपदरीकरण व बांधकाम करणे या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन कायदा कलम ६ ची अधिसूचना क्रमांक भूसं/ आरआर - २/ एसआर- १० / 
२०१५ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक एप्रिल १६ ते २२ , २०१५ रोजी पृष्ठ ३१ ते ३२ वर प्रसिद्ध 
झालेली आहे. सदर अधिसूचनेतील अनुसूचीमध्ये नमूद असलेल्या जमिनींपैकी खालील जमिनी रस्त्यांची आखणी बदलल्यामुळे वगळणे आवश्यक 
असल्याने अनुसूचीमध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा पुणे, तालुका शिरूर , मौजे पारोडी 

या ऐवजी 


गट नंबर 


वगळण्याचे क्षेत्र 


आवश्यक जमिनींचे 
अदमासे क्षेत्र 
हे . आर/ 
चौ . मी . 


संपादित क्षेत्राच्या चतुःसीमा 
पश्चिम दक्षिण 


पूर्व 


उत्तर 


हे . आर/ 
चौ . मी . 


रस्ता 


나 


१७३ पैकी 
१७० पैकी 
१६९ पैकी 
१६८ पैकी 
१६५ पैकी 
१६४ पैकी 
२०५ पैकी 
२०४ पैकी 


० . ०० . १० 
० . ११. ५० 
० . १५. ९० 
० . ३२. ०० 
० . ०३. ०० 
० .०१. ६० 
० . ४५ . ९० 
१ . ३३. ६० 


१७३ पै . 

१७४ पै. 

रस्ता 
१६९ पै . 
१६८ पै. 

१७० पै. 

रस्ता 
नाला 

रस्ता 
१६४ पै. 

१६८ पै. रस्ता 
नाला 

१६५ पै . 
२०५ पै . 

२०४ पै. २०५ पै. २०५ पै. 

२०३ पै. २०४ पै . 
असे वाचावे 


१७३ पै. 
१७० पै . 
१६९ पै. 
१६८ पै . 
१६५ पै . 
१६४ पै . 
रस्ता 
रस्ता २०४ पै. 


रस्ता 


२०५ पै . 


गट नंबर 


आवश्यक जमिनींचे 
अदमासे क्षेत्र 


वगळण्याचे क्षेत्र 


संपादित क्षेत्राच्या चतुःसीमा 
पश्चिम दक्षिण 


__ पूर्व 


उत्तर 


हे . आर/ 
चौ . मी . 


हे . आर/ 
चौ . मी . 


३ 


१७३ पैकी 
१७० पैकी 
१६९ पैकी 


१७३ 
१६९ पै. 
१६८ पै. 


१७४ पै . 
१७० पै. 
१७० पै . 


रस्ता 
रस्ता 
रस्ता 


१७३ पै . 
१७० पै . 
१६९ पै. 


० .०० . १० 
० . ११. ५० 
० . १५. ९० 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार जून ३० ते जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ - १५ , शके १९३८ 


अनुसूची-- चालू 
असे वाचावे-- चालू 


गट नंबर 


आवश्यक जमिनींचे 
अदमासे क्षेत्र 


संपादित क्षेत्राच्या चतुःसीमा 
पश्चिम दक्षिण 


पूर्व 


हे . आर/ 
चौ. मी . 


१६८ पैकी 
१६५ पैकी 
१६४ पैकी 
२०५ पैकी 
२०४ पैकी 


नाला 
१६४ पै . 
नाला 
२०५ पै . 


१६९ पै . रस्ता 
१६८ पै. रस्ता 
१६५ पै . रस्ता 
२०४ पै., २०५ पै . २०५ पै. 
२०३ पै . २०४ पै . 


वगळण्याचे क्षेत्र 
उत्तर 

हे . आर / 

चौ . मी . 
१६८ पै . 

० . ३२ . ०० 
१६५ पै . ० . ०३. ०० 
१६४ पै . 

० .०१. ६० 
रस्ता ० . ४५ . ९० 
रस्ता २०४ पै . १. ३३. ६० 


२०५ पै. 


३ 


YOM 


श्याम देशपांडे, 

अपर आयुक्त , 
पुणे विभाग , पुणे . 


पुणे, २६ मे २०१६. 


नगराध्यक्ष यांजकडून 

विटा नगरपरिषद, विटा 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये . 

___ जाहीर सूचना 
क्रमांक १२२१/ २०१६- १७ .-- ज्याअर्थी, विटा शहर मंजूर विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाकडील 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस/ २००९ / ११३८/ सी . आर . १९६४/ २००९/ युडी -१३, दिनांक ३० ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आली आहे. विटा 
शहराच्या मूळ हद्दीच्या विकास योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे फेरबदल करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ 
अन्वये विटा नगरपरिषदेने प्रस्तावित केलेले आहे . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . मंजूर विकास योजनेत दर्शविलेले 

मंजूर विकास योजनेत करावयाचा 

कौन्सिल ठराव 
आरक्षण / वापर 

बदल 

व दिनांक 


नगरपरिषद हद्दीतील रि . स.नं . ५०३ , 

नगरपरिषद हद्दीतील रि . स.नं . ५०३ , कौन्सिल ठराव २२ , 
( सि . स . नं. २८६७) मधील ३००० . ०० चौ . मी . (सि . स. नं . २८६७) मधील ३०००. ०० चौ . मी . दिनांक २५ मे २०१६ . 
जागा ही आरक्षण क्रमांक ३७ ( बगीचा) मध्ये जागा ही आरक्षण क्रमांक ३७ ( बगीचा) वगळून 
समाविष्ट आहे. 

आरक्षण क्रमांक ३६ ( दफनभूमी विस्तारीकरण ) 

मध्ये समाविष्ट करणे. 
विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या विकास आराखड्यात करावयाचे वरील नियोजित फेरबदल दर्शविणारे नकाशे विटा नगरपरिषदेच्या बांधकाम 
विभाग कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांना पाहवयास मिळतील . विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या विकास आराखड्यात 
करावयाच्या उपरोक्त फेरबदलाच्या अनुषंगाने ज्या नागरिकांना सूचना व हरकती नोंदविण्याच्या असतील . अशा नागरिकांनी ती सूचना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून तीस दिवसांचे आत अध्यक्ष, विटा नगरपरिषद, विटा यांच्याकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात . 

व्ही . एस. पाटील , 

नगराध्यक्ष, 

विटा नगरपरिषद , विटा , 
विटा, ९ जून २०१६ . 

जिल्हा सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार जून ३० ते जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ - १५, शके १९३८ 


७ 


Notice 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , Section 37 under 

Order No. 1221/2016 - 2017 . – Vita City approved Development Plan (Second Revised ) Maharashtra 
Government Notice No. Urban Development Department TPS - 2009 / 1138 /CR - 1964 /2009 /UD - 13 , dated 
has been in force since 30th October 2009. Regarding changes in the City s Development Plan as Vital 
Regional and Town Planning Act, 1966 , under Section 37 . 

Schedule 


Sr. No . 


The Development Plan 
approved reservation /use 


Changes to be approved 

Development Plan 


Council Resolution 

No . and Dated 


Vita under R . S . No . 503 Vita under R . S . No . 503 

Council Resolution 
(CTSNo. 2867 )land 3000 . 00 ( CTSNo. 2867) land 3000 .00 

No . 22 , dated 
sq . mtrs . are included in sq .mtrs . are deleted in Reservation 25th May 2016 . 
Reservation No . 37 Garden . No . 37 Garden and included in 

Reservation No. 36 (Extension of 

Burial Ground ). 
The abovemodification proposed by Vita Municipal Council Notice is hereby given that, if any person 
has any suggestion or objection to proposed modification , he should inform the same in writing to the 
President Vita Municipal Council. Vita within one month from the date of publication of this notice in 
Maharashtra GovernmentGazzete . A plan showing the modification is available for inspection in the office 
of the Vita Municipal Council during office hours . 

V . S . PATIL, 

President, 
Vita Municipal Council, Vita , 

District Sangli. 
Vita, 9th June 2016. 


विटा नगरपरिषद , विटा 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये . 

जाहीर सूचना 
क्रमांक १२२०/ २०१६-२०१७. -- ज्याअर्थी, विटा शहर मंजूर विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाकडील 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - २००९ / ११३८ / सी . आर . १९६४/ २००९ / यूडी- १३, दिनांक ३० ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आली आहे. विटा 
शहराच्या मूळ हद्दीच्या विकास योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे फेरबदल करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ 
अन्वये विटा नगरपरिषदेने प्रस्तावित केलेले आहे . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . मंजूर विकास योजनेत दर्शविलेले 

मंजूर विकास योजनेत करावयाचा 

कौन्सिल ठराव 
आरक्षण/ वापर 

व दिनांक 


बदल 


कौन्सिल ठराव २१, 
दिनांक २५ मे २०१६. 


नगरपरिषद हद्दीतील रि . स . नं . ८४९ , 
मधील ८० .०० गुंठे जागा आरक्षण क्रमांक 
७८ ( डॉ . डी. वाय . पाटील हॉस्पिटल) मध्ये 
समाविष्ट आहे. 


नगरपरिषद हद्दीतील रि. स. नं . ८४९ , 
मधील आरक्षण क्रमांक ७८ ( डॉ . डी . वाय . 
पाटील हॉस्पिटल ) ८०.०० गुंठे जागेचे आरक्षण 
वगळून त्यापैकी ३०.०० गुंठे जागा विटा कोर्टाचे 
न्यायाधीश निवासस्थानासाठी राखून ठेवणे व 
उर्वरित ५० . ०० गुंठे जागा नगरपरिषदेच्या 
वापरासाठी राखून ठेवणे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार जून ३० ते जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ - १५, शके १९३८ 


विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या विकास आराखड्यात करावयाचे वरील नियोजित फेरबदल दर्शविणारे नकाशे विटा नगरपरिषदेच्या बांधकाम 
विभाग कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांना पाहावयास मिळतील. विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या विकास आराखड्यात 
करावयाच्या उपरोक्त फेरबदलाच्या अनुषंगाने ज्या नागरिकांना सूचना व हरकती नोंदविण्याच्या असतील अशा नागरिकांनी ती सूचना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून तीस दिवसांचे आत अध्यक्ष, विटा नगरपरिषद, विटा यांच्याकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात . 


व्ही . एस. पाटील , 

नगराध्यक्ष , 
विटा नगरपरिषद , विटा , 

जिल्हा सांगली. 


विटा , ९ जून २०१६. 


Notice 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , Section 37 under 


Order No . 1220 /2016 - 2017 . – Vita City approved Development Plan ( Second Revised ) Maharashtra 
Government Notice No. Urban DevelopmentDepartment TPS -2009/ 1138 /CR - 1964 /2009/UD - 13 , dated 
has been in force since 30th October 2009. Regarding changes in the City s Development Plan as Vital 
Regional and Town Planning Act, 1966 , under Section 37 . 


Schedule 


Sr. No. 


The DevelopmentPlan 
approved reservation /use 


Changes to be approved 

Development Plan 


CouncilResolution 

No. and Dated 


Council Resolution 
No. 21, dated 
25th May 2016. 


In Second revised sanctioned 
Development Plan of Vita 
under R . S . No. 849 , land 
80 .00 are.includedin 
Reservation No. 78 
(Dr. D . Y . Patil Hospital). 


In sanctioned (Second revised ) 
Development Plan of Vita under 
R. S . No . 849 land 80 . 00 are 
deleted Reservation No. 78 
(Dr. D . Y. Patil Hospital) and 
Land 30 .00 are included in 
Reserved Quarters for Judge 
Vita Court and 50 . 00 are land is 
Reserved for Vita Municipal Council 
purpose. 


The above modification proposed by Vita Municipal CouncilNotice is hereby given that, if any person 
has any suggestion or objection to proposed modification , he should inform the same in writing to the 
President Vita Municipal Council. Vita within one month from the date of publication of this notice in 
Maharashtra GovernmentGazzete . A plan showing themodification is available for inspection in the office 
of the Vita Municipal Council during office hours . 


V . S . PATIL , 

President , 
Vita Municipal Council, Vita , 

District Sangli. 


Vita , 9th June 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार जून ३० ते जुलै ६ , २०१६ / आषाढ ९ - १५, शके १९३८ ९ 
विटा नगरपरिषद, विटा 

09/UD - 13, dated 31st August 2009 and has been 

came into force 30th October 2009; 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ (१ ) 

and whereas , the Municipal Council has resolved 
अन्वये मंजूर विकास ( दुसरी सुधारित) योजनेमध्ये गौण फेरफार । under its Resolution No. 14 , dated 13th June 2014 
करणे. 

to effect the following modificaton . 
अधिसूचना 

Proposal of Sanctioned Development Plan 

In second revised Sanctioned Development Plan 
क्रमांक ७२८ / २०१६. -- ज्याअर्थी, विटा शहर मंजूर विकास योजना 

of Vitain R. S . No . 815A/ 1/ 5 showin 9.00 mtrs . D . 
( दुसरी सुधारित) महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना P . Road . 
क्रमांक टीपीएस/ २००९ / ११३८ / सी. आर. १९६४/ २००९ / यूडी - १३, दिनांक 

Proposed Modification 
३० ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आली आहे; 

In sanctioned (Second Revised ) Development 
आणि ज्याअर्थी, विटा नगरपरिषदेकडील कौन्सिल ठराव क्रमांक Plan of Vita in R . S . No. 815 A / 1 /5 in 9 . 00 mtrs . D . P . 
१४, दिनांक १३ जून २०१४ च्या ठरावानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व Road reduced 4 . 50 mtrs. wide. 
नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ ( १ ) चे तरतुदीनुसार 

Now therefore notice hereby given that any 
खालीलप्रमाणे गौण फेरफार अमलात आणणेचे ठरविले आहे . 

persons desirous to the file any suggestion or 

objection to the said modification should lodge 
मंजूर विकास योजनेतील तरतूद 

suggestion or objection in writing within one month 
विटा शहर मंजूर ( दुसरी सुधारित) विकास योजनेत रि . स. नं . from the date of publication of the notice in official 
८१५ अ/ १/५ मध्ये नियोजित ९.०० मीटर रुंदीचा रस्ता नियोजित आहे. 

Gazette and the same will be considered by the 

MunicipalCouncil as required under section 37 ( 1 ) 
नियोजित बदल 

of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 

1966 . 
विटा शहर मंजूर ( दुसरी सुधारित) विकास योजनेत रि . स.नं . 
८१५ - अ/ १/ ५ मधील नियोजित रस्ता ४. ०० मीटर रुंदीचा करणे . 

A plan showing the proposed modification is 

available for inspection in the Municipal Council 
त्याअर्थी, जाहीर नोटीस देण्यात येते की , ज्या कोणाला नियोजित । during office hours on working days . 
बदलाबाबत लेखी सूचना अगर हरकती द्यावयाच्या असतील त्यांनी ही 

V . S . PATIL , 
नोटीस शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १ महिन्याचे आत 

President, 
नगरपरिषदेकडे पाठवाव्यात . अशा सूचना व हरकतींचा विचार विटा 

Vita Municipal Council, Vita , 
नगरपरिषद, विटा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ 

District Sangli. 
चे कलम ३७ (१) नुसार करील . 

Vita, 13th May 2016 
सदर बदलाबाबतचा नकाशा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात जनतेच्या 
अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध होऊ शकेल . 

विटा नगरपरिषद , विटा 
व्ही . एस . पाटील , 

__ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ (१ ) 
नगराध्यक्ष , 

अन्वयेमंजूर विकास ( दुसरी सुधारित ) योजनेमध्ये गौण फेरफार 
विटा नगरपरिषद, विटा, 

जिल्हा सांगली. 
विटा , १३ मे २०१६. 

अधिसूचना 

क्रमांक ७०६ / २०१६.--ज्याअर्थी, विटा शहर मंजूर विकास योजना 
NOTIFICATION 

( दुसरी सुधारित ) महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना 

क्रमांक टीपीएस / २००९ / ११३८ / सी. आर. १९६४ / २००९ / यूडी-१३, दिनांक 
Notice under Section 37 ( 1 ) of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 . 

३० ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आली आहे ; 
क्रमांक ७२८/ २०१६. -- Whereas, the Revised Develop आणि ज्याअर्थी, विटा नगरपरिषदेकडील कौन्सिल ठराव क्रमांक ५ , 
ment Plan (Second Revised ) of Vita 

दिनांक २० एप्रिल २०१६ च्या ठरावानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर 
Municipal Council has been sanctioned by 

रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ (१) चे तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे 
Government Urban Development Department 
under its Notification No. TPS -2009 /1138 /CR - 1964 / गौण फेरफार अमलात आणणेचे ठरविले आहे . 


करणे. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार जून ३० ते जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ - १५ , शके १९३८ 


objection to the said modification should lodge 
suggestion or objection in writing within one month 
from the date of publication of the notice in official 
Gazette and the same will be considered by the 
Municipal Council as required under section 37 ( 1 ) 
of Maharashtra Regional and Town Planing Act, 
1966. 


मंजूर विकास योजनेतील तरतूद 
विटा शहर मंजूर ( दुसरी सुधारित ) विकास योजनेत सर्वे नंबर 
८०९ मध्ये ०. ५५ हेक्टर आरक्षण क्रमांक ४७- बगीचा प्रस्तावित आहे. 

नियोजित बदल 
विटा शहर मंजूर ( दुसरी सुधारित) विकास योजनेत सर्व्हे नंबर 
८०९ मध्ये ०. ५५ हेक्टर आरक्षण क्रमांक ४७ वगळणे . 

त्याअर्थी, जाहीर नोटीस देण्यात येते की , ज्या कोणाला नियोजित 
बदलाबाबत लेखी सूचना अगर हरकती द्यावयाच्या असतील त्यांनी ही 
नोटीस शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १ महिन्याचे आत 
नगरपरिषदेकडे पाठवाव्यात . अशा सूचना व हरकतींचा विचार विटा 
नगरपरिषद, विटा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ 
चे कलम ३७ (१) नुसार करील . 

सदर बदलाबाबतचा नकाशा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात जनतेच्या 
अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध होऊ शकेल . 

व्ही . एस. पाटील , 

नगराध्यक्ष , 
विटा नगरपरिषद, विटा , 

जिल्हा सांगली. 


A plan showing the proposed modification is 
available for inspection in the Municipal Council 
during office hours on working days . 

V . S . PATIL , 

President , 
Vita Municipal Council , Vita, 

District Sangli . 
Vita, 13th May 2016 


विटा नगरपरिषद, विटा 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ (१ ) 

अन्वये मंजूर विकास ( दुसरी सुधारित) योजनेमध्ये गौण फेरफार 
करणे. 


विटा, १३ मे २०१६. 


NOTIFICATION 
Notice under Section 37 (1 ) of Maharashtra 

Regionaland Town Planning Act, 1966 . 
क्रमांक ७०६/ २०१६.-- Whereas, the Revised Develop 
ment Plan (Second Revised ) of Vita 
Municipal Council has been sanctioned by 
Government Urban Development Department 
under itsNotification No . TPS- 2009/ 1138 / CR- 1964/ 
09/UD - 13 , dated 31stAugust 2009 and has been 
cameinto force 30th October 2009%3; 

and whereas , the MunicipalCouncil has resolved 
under its Resolution No. 5 , dated 20th April 2016 to 
effect the following modificaton . 
Proposal of Sanctioned Development Plan 

In Second Revised Sanctioned Development 
Plan of Vita under reserved R. S . No . 809 in 0 . 55 
Hectare for Reservation No . 47 , Garden . 

Proposed Modification 
In sanctioned (Second Revised ) Development 
Plan of Vita under reserved R . S . No . 809 in 0 . 55 
Hectare for Reservation No. 47 , Garden are deleted . 

Now therefore notice hereby given that any 
persons desirous to the file any suggestion or 


अधिसूचना 
क्रमांक ७०१/ २०१६ .-- ज्याअर्थी, विटा शहर मंजूर विकास योजना 
( दुसरी सुधारित ) महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस / २००९ / ११३८/ सी. आर. १९६४ / २००९ / यूडी -१३ , दिनांक 
३० ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, विटा नगरपरिषदेकडील कौन्सिल ठराव क्रमांक ६, 
दिनांक २० एप्रिल २०१६ च्या ठरावानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर 
रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ (१) चे तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे 
गौण फेरफार अमलात आणणेचे ठरविले आहे. 

मंजूर विकास योजनेतील तरतूद 
विटा शहर मंजूर ( दुसरी सुधारित ) विकास योजनेत सर्व्हे नंबर 
९०० मध्ये १. ०० हेक्टर आरक्षण क्रमांक ११९ -बगीचा व दक्षिण उत्तर 
नियोजित १२ मीटर रुंदीचा रस्त्याने प्रस्तावित आहे. 

नियोजित बदल 
विटा शहर मंजूर ( दुसरी सुधारित ) विकास योजनेत ९०० मध्ये 
१. ०० हेक्टर आरक्षण क्रमांक ११९ -बगीचा व दक्षिण उत्तर नियोजित 
१२ मीटर रुंदीचा रस्ता वगळणे . 

त्याअर्थी, जाहीर नोटीस देण्यात येते की , ज्या कोणाला नियोजित 
बदलाबाबत लेखी सूचना अगर हरकती द्यावयाच्या असतील त्यांनी ही 
नोटीस शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १ महिन्याचे आत 
नगरपरिषदेकडे पाठवाव्यात . अशा सूचना व हरकतींचा विचार विटा 
नगरपरिषद, विटा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
चे कलम ३७ (१) नुसार करील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार जून ३० ते जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ - १५, शके १९३८ 


११ 


सदर बदलाबाबतचा नकाशा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात जनतेच्या 
अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध होऊ शकेल . 

व्ही . एस. पाटील , 

नगराध्यक्ष, 
विटा नगरपरिषद , विटा, 

जिल्हा सांगली. 


विटा, १३ मे २०१६. 


NOTIFICATION 
Notice under Section 37 ( 1) of Maharashtra 

Regional and Town Planning Act, 1966 . 

क्रमांक ७०१/२०१६ . -- Whereas , the Revised Develop 
ment Plan (Second Revised ) of Vita 
Municipal Council has been sanctioned by 
Government Urban Development Department 
under its Notification No . TPS- 2009 / 1138/ CR- 1964 / 
09 /UD - 13 , dated 31st August 2009 and has been 
came into force 30th October 2009 ; 

and whereas , theMunicipal Council has resolved 
under its Resolution No. 6 , dated 20th April 2016 to 
effect the following modificaton . 
Proposal of Sanctioned Development Plan 

In Second Revised sanctioned Development 
Plan of Vita under reserved R. S . No . 900 in 1. 00 
Hectare for Reservation No . 119 , Garden and 
Proposed 12 mtrs . wide road at South -North side . 

Proposed Modification 
In sanctioned (Second Revised ) Development 
Plan of Vita under reserved R . S . No . 900 in 1 . 00 
Hectare for Reservation No . 119 , Garden and 
Proposed 12 mtrs . wide road at South - North side 
are deleted . 

Now therefore notice hereby given that any 
persons desirous to the file any suggestion or 
objection to the said modification should lodge 
suggestion or objection in writing within one month 
from the date of publication of the notice in official 
Gazette and the same will be considered by the 
Municipal Council as required under section 37 ( 1) 
of Maharashtra Regional and Town Planing Act, 
1966. 

A plan showing the proposed modification is 
available for inspection in the Municipal Council 
during office hours on working days . 

V . S . PATIL, 

President, 
Vita Municipal Council, Vita , 

District Sangli. 
Vita, 13th May 2016. 


विटा नगरपरिषद, विटा 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ (१) 

अन्वये मंजूर विकास ( दुसरी सुधारित ) योजनेमध्ये गौण फेरफार 
करणे. 

अधिसूचना 
क्रमांक ३०७/ २०१६.- -ज्याअर्थी, विटा शहर मंजूर विकास योजना 
( दुसरी सुधारित ) महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस/ २००९ / ११३८/ सी . आर. १९६४/ २००९ / यूडी -१३, दिनांक 

३० ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आली आहे; 
____ आणि ज्याअर्थी, विटा नगरपरिषदेकडील कौन्सिल ठराव क्रमांक 
२१७, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१६ च्या ठरावानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ ( १) चे तरतुदीनुसार 
खालीलप्रमाणे गौण फेरफार अमलात आणणेचे ठरविले आहे . 

मंजूर विकास योजनेतील तरतूद 
विटा शहर मंजूर ( दुसरी सुधारित ) विकास योजनेत सिटी सर्व्ह 
नंबर २७६१ -ए , २७६२ व २७६९ मध्ये २४ . ०० मीटर रुंदीचा रस्ता 
प्रस्तावित केलेला आहे. 

नियोजित बदल 
विटा शहर मंजूर ( दुसरी सुधारित) विकास योजनेत सिटी सर्व्ह 
नंबर २७६१- ए, २७६२ व २७६९ मध्ये २४ . ०० मीटर रुंदीचा कमी 
करून ६. ५० मीटर रुंदीचा करणे व तो २७६१ -ए, २७६२ व २७६९ चे 
पूर्वबाजूस ठेवणे. 

त्याअर्थी, जाहीर नोटीस देण्यात येते की , ज्या कोणाला नियोजित 
बदलाबाबत लेखी सूचना अगर हरकती द्यावयाच्या असतील त्यांनी ही 
नोटीस शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १ महिन्याचे आत 
नगरपरिषदेकडे पाठवाव्यात . अशा सूचना व हरकतींचा विचार विटा 
नगरपरिषद, विटा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
चे कलम ३७ (१) नुसार करील . 
___ सदर बदलाबाबतचा नकाशा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात जनतेच्या 
अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध होऊ शकेल . 

व्ही. एस. पाटील, 

नगराध्यक्ष, 
विटा नगरपरिषद , विटा , 

जिल्हा सांगली. 
विटा , २२ एप्रिल २०१६. 


NOTIFICATION 


Notice under Section 37 ( 1 ) of Maharashtra 

Regional and Town Planning Act, 1966 . 

क्रमांक ३०७ / २०१६ .-- Whereas, the Revised Develop 
ment Plan (Second Revised ) of Vita 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार जून ३० ते जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ - १५, शके १९३८ 


Municipal Council has been sanctioned by 
Government Urban Development Department 
under its Notification No . TPS - 2009/ 1138 /CR - 1964 / 
09/UD - 13 , dated 31stAugust 2009 and has been 
came into force 30th October 2009 ; 

and whereas, the Municipal Council has resolved 
under its Resolution No . 217, dated 9th February 
2016 to effect the following modificaton . 
Proposal of Sanctioned Development Plan 

In Second Revised sanctioned Development 
Plan of Vita under reserved D . P . 24 .00 mtrs . 
proposed road in CTS No . 2761 , 2762 and 2769 
( S . Nos. 506 to 508 ) . 

Proposed Modification 
In sanctioned (Second Revised ) Development 
Plan of Vita under reserved D . P. 24.00 mtrs. 
proposed road reduced 6 . 5 mtrs . vide and change 
the direction at East side of CTS Nos . 2761, 2762 
and 2769 ( S . Nos. 506 to 508 ) . 

Now therefore notice hereby given that any 
persons desirous to the file any suggestion or 
objection to the said modification should lodge 
suggestion orobjection in writing within one month 
from the date of publication of the notice in official 
Gazette and the same will be considered by the 
Municipal Council as required under section 37 ( 1) 
of Maharashtra Regional and Town Planing Act, 
1966. 


क्रमांक टीपीएस/ २००९ / ११३८ / सी . आर. १९६४/ २००९ / युडी - १३ , दिनांक 
३० ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आली आहे ; 
__ आणि ज्याअर्थी, विटा नगरपरिषदेकडील कौन्सिल ठराव क्रमांक 
२२७, दिनांक १ मार्च २०१४ च्या ठरावानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) चे तरतुदीनुसार 
खालीलप्रमाणे गौणफेरफार अमलात आणणेचे ठरविले आहे . 

___ मंजूर विकास योजनेतील तरतूद 
विटा शहर मंजूर ( दुसरी सुधारित ) विकास योजनेत रि . स.नं . 
४३७, ४३८ , ४३९, ४४० मध्ये क्षेत्र ० . ८० आर ही जागा आरक्षण 
क्रमांक २८ ( खेळाचे मैदान ) करिता नियोजित आहे. 

नियोजित बदल 
विटा शहर मंजूर ( दुसरी सुधारित) विकास योजनेत रि . स.नं . 
४३७, ४३८ , ४३९ , ४४० मधील क्षेत्र ० .८० आर ही जागा आरक्षण 
क्रमांक २८ ( खेळाचे मैदान) वगळून रहिवास झोनमध्ये समाविष्ट करणे . 

त्याअर्थी, जाहीर नोटीस देण्यात येते की , ज्या कोणाला नियोजित 
बदलाबाबत लेखी सूचना अगर हरकती द्यावयाच्या असतील त्यांनी ही 
नोटीस शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १ महिन्याचे आत 
नगरपरिषदेकडे पाठवाव्यात . अशा सूचना व हरकतींचा विचार विटा 
नगरपरिषद , विटा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
चे कलम ३७ ( १) नुसार करील . 

सदर बदलाबाबतचा नकाशा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात जनतेच्या 
अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध होऊ शकेल . 

व्ही . एस. पाटील , 

नगराध्यक्ष, 
विटा नगरपरिषद, विटा, 

जिल्हा सांगली. 


A plan showing the proposed modification is 
available for inspection in the Municipal Council 
during office hours on working days. 

V . S . PATIL , 

President , 
Vita Municipal Council , Vita, 

District Sangli . 


विटा , १३ मे २०१६ . 


Vita, 22ndApril 2016 . 


विटा नगरपरिषद, विटा 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ (१ ) 

अन्वये मंजूर विकास ( दुसरी सुधारित) योजनेमध्ये गौण फेरफार 
करणे. 


NOTIFICATION 
Notice under Section 37 ( 1) of Maharashtra 

Regional and Town Planning Act , 1966 . 

क्रमांक ७०५ / २०१६.-- Whereas , the Revised Develop 
ment Plan (Second Revised ) of Vita 
Municipal Council has been sanctioned by 
Government Urban Development Department 
under its Notification No. TPS -2009 / 1138 /CR - 1964/ 
09 /UD - 13 , dated 31st August 2009 and has been 
came into force 30th October 2009 ; 

and whereas, the Municipal Council has resolved 
under its Resolution No. 227 , dated 1st March 2014 
to effect the following modificaton . 


अधिसूचना 


क्रमांक ७०५/ २०१६. --ज्याअर्थी, विटा शहर मंजूर विकास योजना 
( दुसरी सुधारित ) महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार जून ३० ते जुलै ६ , २०१६ / आषाढ ९ - १५, शके १९३८ 


१३ 


Proposal of Sanctioned Development Plan 

In Second Revised sanctioned Development 
Plan of Vita under Reservation No. 28 (Playground) 
in S . Nos. 437, 438, 439, 440 ( Area 0 . 80 are). 

Proposed Modification 
In sanctioned (Second Revised ) Development 
Plan of Vita under Reservation No . 28 ( Playground ) 
ins . Nos . 437, 438, 439 , 440 ( Area0. 80 are ) deleted 
and included in the Residential Zone . 

Now therefore notice hereby given that any 
persons desirous to the file any suggestion or 
objection to the said modification should lodge 
suggestion or objection in writing within onemonth 
from the date of publication of the notice in official 
Gazette and the same will be considered by the 
Municipal Council as required under section 37 ( 1 ) 
of Maharashtra Regional and Town Planing Act, 
1966. 

A plan showing the proposed modification is 
available for inspection in the Municipal Council 
during office hours on working days . 

V. S . PATIL, 

__ President , 
Vita Municipal Council, 

Vita , district Sangli . 
Vita, 13th May 2016 


नियोजित बदल 
विटा शहर मंजूर ( दुसरी सुधारित ) विकास योजनेत सर्व्हे नंबर 
१०५४ (भाग) मध्ये ०. ६० हेक्टर आरक्षण क्रमांक १२६, भाजी मार्केट , 
शॉपिंग सेंटर, लायब्ररी आणि डिस्पेन्सरी वगळणे . 

त्याअर्थी, जाहीर नोटीस देण्यात येते की , ज्या कोणाला नियोजित 
बदलाबाबत लेखी सूचना अगर हरकती द्यावयाच्या असतील त्यांनी ही 
नोटीस शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १ महिन्याचे आत 
नगरपरिषदेकडे पाठवाव्यात . अशा सूचना व हरकतींचा विचार विटा 
नगरपरिषद, विटा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
चे कलम ३७ ( १) नुसार करील . 

सदर बदलाबाबतचा नकाशा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात जनतेच्या 
अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध होऊ शकेल . 

व्ही . एस . पाटील, 

नगराध्यक्ष, 
विटा नगरपरिषद , विटा , 

जिल्हा सांगली. 


विटा , १३ मे २०१६ . 


विटा नगरपरिषद, विटा 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ ( १) । 

अन्वये मंजूर विकास ( दुसरी सुधारित) योजनेमध्ये गौण फेरफार । 
करणे. 


अधिसूचना 
क्रमांक ७०२/ २०१६ .-- ज्याअर्थी, विटा शहर मंजूर विकास योजना 
( दुसरी सुधारित ) महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस/ २००९/ ११३८ / सी. आर . १९६४/ २००९/ युडी - १३, दिनांक 
३० ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, विटा नगरपरिषदेकडील कौन्सिल ठराव क्रमांक ४, 
दिनांक २० एप्रिल २०१६ च्या ठरावानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर 
रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ (१) चे तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे 
गौणफेरफार अमलात आणणेचे ठरविले आहे . 

मंजूर विकास योजनेतील तरतूद 
विटा शहर मंजूर ( दुसरी सुधारित) विकास योजनेत सर्व्हे नंबर । 
१०५४ ( भाग ) मध्ये ०. ६० हेक्टर आरक्षण क्रमांक १२६ - भाजी मार्केट , 
शॉपिंग सेंटर , लायब्ररी आणि डिस्पेन्सरी प्रस्तावित आहे . 


NOTIFICATION 
Notice under Section 37 ( 1) of Maharashtra 

Regional and Town Planning Act , 1966 . 

क्र मांक ७०२/ २०१६.-- Whereas, the Revised 
Development Plan (Second Revised ) of Vita 
Municipal Council has been sanctioned by 
Government Urban Development Department 
under its Notification No. TPS - 2009/ 1138 /CR - 1964/ 
09 /UD - 13 , dated 31stAugust 2009 and has been 
came into force 30th October 2009 ; 

and whereas , the MunicipalCouncil has resolved 
under its Resolution No. 4 , dated 20th April 2016 to 
effect the following modificaton . 
Proposal of Sanctioned Development Plan 

In Second Revised sanctioned Development 
Plan of Vita under reserved R. S. No . 1054 ( pt. )in 
0 .60 Hector for Reservation No. 126 , Vegetable 
Market and Shopping Center , Library , Dispensary. 

Proposed Modification 
In Second Revised sanctioned Development 
Plan of Vita under reserved R. S. No . 1054 ( pt .)in 
0 .60 Hector for Reservation No. 126 , Vegetable 
Market and Shopping Center, Library , Dispensary 
are deleted . 

Now therefore notice hereby given that any 
persons desirous to the file any suggestion or 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार जून ३० ते जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ - १५, शके १९३८ 


objection to the said modification should lodge 
suggestion or objection in writing within one month 
from the date of publication of the notice in official 
Gazette and the same will be considered by the 
Municipal Council as required under section 37 ( 1 ) 
of Maharashtra Regional and Town Planing Act, 
1966. 


A plan showing the proposed modification is 
available for inspection in the Municipal Council 
during office hours on working days . 

V . S . PATIL , 

President, 
Vita Municipal Council, 

Vita, district Sangli. 
Vita , 13th May 2016 


त्याचप्रमाणे ई वॉर्ड, रि. स. नं. ७४१/१ पैकी, ७४८/ ६ पैकी , ७४८ / ७ 
पैकी ७४८ / ८ पैकी, ७४८/९/ १ पैकी , ७४८ /९/ २ पैकी ७४८ /९/ ४ पैकी 
या जमिनी इंटरसेक्शन व डाडैशन , पंपिंग स्टेशन आणि त्यासाठी १२ . ०० 
मीटर रुंदीचा संपर्क मार्ग यासाठी आरक्षित करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, आता अशी जाहीर सूचना देण्यात येत आहे की , ज्या कोणाला 
नियोजित फेरबदलाबाबत लेखी सूचना व हरकती देण्याच्या असतील 
त्यांनी सदरची जनरल नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या (३० दिवस) आत आयुक्त, कोल्हापूर 
महानगरपालिकेकडे द्याव्यात. अशा विहित मुदतीमध्ये आलेल्या सूचना व 
हरकतींचा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
चे कलम ३७ (१) अन्वये महानगरपालिका यथोचित विचार करील . 
मुदतीनंतर आलेल्या हरकतींचा विचार केला जाणार नाही . 

सदर प्रस्तावीत फेरबदलाचा नकाशा कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या 
नगर रचना विभागात जनतेच्या अवलोकनार्थ सुट्टीचे दिवस सोडून कार्यालयीन 
वेळेत उपलब्ध आहे. 

पी . शिवशंकर , 

भा .प्र. से., 

आयुक्त , 
कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , २० जून २०१६ . 


महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून 

कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार 

जनरल नोटीस 
क्रमांक नगर रचना विभाग/ वशि-१/ ६५६/ २०१६. - ज्याअर्थी, कोल्हापूर 
शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना भागशः शासनाच्या नगर विकास 
विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -२१९२/ २३६८ / सीआर- १३५ / 
९२/ यूडी- १३ , दिनांक १८ डिसेंबर १९९९ अन्वये मंजूर केली आहे व ती 
दिनांक १ फेब्रुवारी २००० पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच उर्वरित 
भागाची विकास योजना शासनाचे नगर विकास विभागाने अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस/ सीआर- १३५/९२- अ / नवि - १३, दिनांक २५ जानेवारी २००१ 
अन्वये अंतिम मंजूर केलेली असून ती दिनांक १५ मार्च २००१ पासून 
अमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये ई वॉर्ड, कसबा बावडा , 
रि . स .नं . ७४१ / १ पैकी , ७४८/ ६ पैकी , ७४८ / ७ पैकी ७४८/ ८ पैकी , 
७४८ / ९/ १ पैकी , ७४८ /९ / २ पैकी ७४८ /९ / ४ पैकी या जमिनी शेती तथा 
ना विकास विभागात समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, रि . स.नं. ७४१ लगत कसबा बावड्याकडून येणारा 
नाला व कावळा नाका परिसरातून येणारा नाला एकत्र होऊन पंचगंगा 
नदीत मिसळत आहे. त्या एकत्र होणाऱ्या नाल्यालगत केंद्र शासन पुरस्कृत 
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजने अंतर्गत उपरोक्त जागेत इंटरसेक्शन अँड 
डायडैशन (Intersection and Diversion) पंपिंग स्टेशन बांधणेकरिता 
व त्यासाठी १२. ०० मीटर रुंदीचा संपर्क मार्ग यासाठी उक्त जमिनी 
संपादन करणे आवश्यक आहे. जमीन मालकांनी संपादन कामी नुकसान 
भरपाई देण्याऐवजी टी . डी . आर. चे मोबदल्यात जागा महानगरपालिकेस 
हस्तांतर करण्यास सहमती दिली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या मा . महासभा ठराव 
क्रमांक ५९ , दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७ अन्वये उक्त जमिनीच्या वापरामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यास 
मान्यता दिली आहे ; 


Under Section 37 ofMaharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 . 

General Notice 
क्रमांक नगर रचना विभाग / वशि -१/ ६५६ / २०१६. whereas, the 
Second Revised Development Plan ofKolhapur (part 
area ) has been sanction by Government in Urban 
Development Deparment under it s Notification No. 
TPS -/ 2192/ 2368/ CR- 135 /92/ UD -13, dated 18th 
December 1999 and it came into force from dated 
1st February 2000 and Revised Development Plan 
for rest of the area has been sanctioned by 
Government in Urban Development Department 
under its Notification No. TPS /CR - 135 / 92 - A / 1 /UD 
13 , dated 25th January 2001 and it come into force 
with effect from 15th March 2001; 

and whereas the lands from " E " Ward , Kasaba 
Bavade, R. S . No . 741 / 1 ( pt. ) , 748/ 6 ( pt .) , 748 / 7 
( pt .) , 748/ 8 ( pt. ), 748/ 9/ 1 ( pt . ), 748 / 9 / 2 ( pt. ), and 748/ 
9 / 4 (pt.), have been included in the Agriculture and 
No Development Zone of the said Development 
Plan. 

and whereas, the nalla from Kasba Bavada 
and Kawala Naka area collectively meets near R . S . 
No . 741 and then the said nalla merges into 
Panchganga River. It is necessary to acquire the 
aforesaid lands for the construction of Intersection 
and Diversion Pumping Station and 12 . 00 Meter 
wide approach road to it near the said nalla under 
the CentralGovernment sponsored NationalRiver 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार जून ३० ते जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ - १५ , शके १९३८ 


१५ 


conservation scheme. Land owners have also 
given consent for acqujisition of said lands under 
the condition that T. D . R . shallbe allotted instead of 
giving compensation for said lands; 

and whereas, the Kolhapur Municipal 
Corporation under its resolution No. 59, dated 20th 
February 2016 has accorded sanction for 
modification 37 for changing the use of the said 
lands as below . 

Accordingly it is required to reserve the lands 
bearing E ward R . S .No . 741/ 1 (pt.), 748 /6 (pt.) , 
748 / 7 ( pt.), 748/ 8 ( pt.), 748/ 9/ 1 ( pt.), 748/ 9/ 2 ( pt .), 
and 748 /9 /4 (pt.) for the purpose of Intersection and 
Diversion Pumping Station and 12 . 00 mtrs . wide 
approach road. 

Now therefore , notice hereby given that any 
person who desires of raising objections or 
Suggestions to the said modifications should lodge 
in writing within one month (30 days ) from the date 
of publication of this notice in the Maharashtra 
Government Gazette and the same will be 
considered by the Kolhapur Municipal Corporation 
as required under Section 37 ( 1 ) of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 . 

A part plan showing the above modification is 
kept open for public inspection in the Municipal 
Corporations office during office hours on all 
working days . 

P . SHIV SANKAR , 

I. A. S ., 

Commissioner, 
KolhapurMunicipal Corporation , 

Kolhapur. 
Kolhapur, 20th June 2016 . 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ 
रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ; 
___ ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमातील तरतुदींनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद 
केलेल्या क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक 
मे . श्री लक्ष्मीनारायण रियालिटी प्रा . लि . यांनी ऑर्किटेक्ट ओंकार 
असोसिएट्स यांचेमार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल 
केला आहे ; 

सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सक्षम 
प्राधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे यांनी स.नं . ५२६, नवीन 
फा . प्लॉ . क्र . २७८ , सब प्लॉ. क्र . ३ ते ९, महात्मा फुले पेठ , पुणे या 
जागेवरील झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करून उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार 
झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित केलेली आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी 
तथा सक्षम प्राधिकारी यांनी सादर केलेल्या परिशिष्ट - २ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे सदर जमिनीवर एकूण २८४ झोपड्या असून त्यामध्ये २३२ 
निवासी झोपडीधारक , ३४ बिगर निवासी व ० संयुक्त असे एकूण २६६ 
झोपडीधारक पात्र ठरलेले आहेत . एकूण २१० पात्र झोपडीधारकांनी 
म्हणजेच सुमारे ७८ .९५ टक्के झोपडीधारकांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
राबविण्यासाठी विकसकास संमती दिलेली आहे : 

ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ३ ( क), ( १) मधील 
तरतुदीनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र हे कार्यालयाकडील आदेश क्र . 
झोपुप्रा / कअतां/ झोपुआ/ २५७/ २०१४ , दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ अन्वये 
" झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून घोषित केलेले आहे ; 
___ ज्याअर्थी, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या दैनिक लोकमत व 
दै. सांज महानगरी या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे व दिनांक 
फेब्रुवारी २० ते २६ , २०१४ रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या पुणे विभागीय 
पुरवणी, भाग-१ राजपत्रात पृष्ठ २६ वर प्रसिद्ध करणेत आली आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन 
क्षेत्र आदेश विहित पद्धतीने प्रसिद्ध झाला असून , विहित कालावधीत 
कोणाचीही हरकत प्राप्त झालेली नाही वा विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील 
दाखल झालेले नाही. सबब झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेकामी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रातील इमारती / झोपड्या पाडून जमीन खुली करणे 
आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, मी , लहू माळी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम 
३- ड सह १२ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार खालील 
अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र हे झोपडपट्टी निर्मूलन क्षेत्र म्हणून घोषित 
करीत आहे. अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रातील सर्व झोपड्या/बांधकामे हा आदेश 
प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ ( सहा) आठवड्यांच्या आत पाडून टाकून जमीन खुली 
केली पाहिजे. सदरचा आदेश हा खालील अटींवर देणेत येत आहे. 

(१) सदर आदेशापासून तीन महिन्यांच्या मुदतीच्या आत विकसकाने 
__ योजनेचे नकाशे मंजूर करून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केले पाहिजे . 

(२) विकसकाने योजनेचे काम चालू करणेपूर्वी विस्थापित होणाऱ्या पात्र 
लाभार्थीची राहणेची तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था आवश्यक त्या सर्व सुविधांसह 
स्वखर्चाने केली पाहिजे. 

(३) विकसकाने पुनर्वसन घटकाच्या इमारतींचे बांधकाम दोन वर्षांत पूर्ण 
केले पाहिजे . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे 

झोपडपट्टी निर्मूलन आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा/ तां . २/प्र .क्र . २०९/ झोनिआ-९६०/ २०१६. - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास ) 
अधिनियम , १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे 
" उपरोक्त अधिनियम " असा करण्यात येत आहे) चे कलम ३- अ (१), (२) 
अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण 
विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झोपुयो- २००४ / प्र. क्र . २१३/ झोपसु-१ , 
दिनांक ३० जून २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियुक्ती 
केली आहे आणि आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांना उक्त 
प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे ; 

ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार जून ३० ते जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ - १५, शके १९३८ 


( ४) इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर व इमारतींस भोगवटा प्रमाणपत्र 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख यांजकडून 
दिल्यानंतर एक महिन्यात विकसकाने सदनिकांचा/ गाळ्यांचा ताबा लाभार्थीना 
दिला पाहिजे . 

मुंबईच्या धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे 
(५) वाजवी व सबळ कारणांमुळे इमारतींच्या बांधकामास विलंब झालेस 

एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , १९४७. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी 

क्रमांक कॉन / एकक ७७२ ( सातारा)/ एसआर- १३१/(फलटण)/ २०१३ / 
चिंचवड क्षेत्र , पुणे यांचेनिदेशानुसार विलंब कालावधीसाठी दंड आकारून 
मुदतवाढ देण्यात येईल . 

२०१६ . - मौजे रावडी बु., तालुका फलटण, जिल्हा सातारा येथील जमीन 

एकत्रीकरण योजना दिनांक १० नोव्हेंबर १९८९ रोजी कायम करण्यात 
( ६) विकसकाने योजनेच्या बांधकामाची गुणवत्ता राखण्यात कसूर 
केल्यास अगर बांधकामाची प्रगती समाधानकारक नसलेस , विकसकावर 

आलेली होती , आणि महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, भाग एक यात पृष्ठ ७१ 
उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १३ अन्वये कारवाई करण्यात येईल . 

वर योजना कायम करण्यात आल्याबाबतची अधिसूचना दिनांक ४ जानेवारी 
( ७) पात्र लाभार्थ्यांना पुनर्वसन योजनेतील सदनिकांचा/ गाळ्यांचा ताबा 

१९९० रोजी प्रसिद्ध झाली होती. सदरच्या मंजूर दुरुस्ती योजनेत बदल 
दिलेनंतर एक महिन्यात विकसकाने संक्रमण शिबिर रिकामे केले पाहिजे . करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील 

( ८ ) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे नियमावलीनुसार योजनेअंतर्गत ____ मौजे रावडी बु., तालुका फलटण, जिल्हा सातारा येथील खाते क्रमांक समा . 
आवश्यक ती सर्व कामे विकसकाने करणे बंधनकारक राहील . ७२ व १६८ मधील व गट नंबर १३०, १३१ या गटामध्ये दुरुस्ती बाबतच्या 

सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस आदेश प्रसिद्ध प्रस्तावाच्या मसुद्यास उपसंचालक, भूमि अभिलेख, पुणे प्रदेश , पुणे यांनी 
झाल्यापासून ४ ( चार) आठवड्यांच्या आत उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२ (१) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा 
३ - ड सह १२ (४) अन्वये विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करता 

अधीक्षक , भूमी अभिलेख, सातारा यांचेकडे दिनांक २५ जानेवारी २०१६ 
येईल आणि विशेष न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम राहील . 

रोजी पाठविण्यात आला होता तो त्यांनी पुढील नियमानुसार कार्यवाहीसाठी 
__ _ अनुसूची 

दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या पत्राने उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , 
जमिनीचा तपशील 

क्षेत्र 

फलटण यांनी तहसीलदार व गाव कामगार तलाठी यांचेकडे प्रसिद्धी कामी 

दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ चे पत्राने पाठविला होता . तो तहसीलदार , 
चौ. मी. 

फलटण यांनी दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ व गावकामगार तलाठी , रावडी 
सर्व्हे नंबर ५२६, फा . प्लॉ . नं . २७८ , २४३० .२३ 

बु . यांनी दिनांक ४ मार्च २०१६ रोजी गावी व तहसीलदार कार्यालयाचे 
सब प्लॉ . क्र . ३ ते ९, महात्मा फुले पेठ , 

नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध केलेला होता. सदरच्या प्रसिद्ध केलेल्या दुरुस्ती 
पिंपळमळा, पुणे. 

योजना प्रस्तावावर हरकती प्राप्त झालेल्या नाहीत . 
चतुःसीमा 
पूर्वेस . -- नाला 

सबब , मुंबईचा धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत 
पश्चिमेस.-- फा . प्लॉ. नं. २७८/ १ व २ 

व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम , १९४७ चे कलम ३२ , पोट 
दक्षिणेस . - - रस्ता 

कलम (३- ) मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक , भूमि अभिलेख, पुणे प्रदेश, 
उत्तर. -- फा . प्लॉ . नं . २७३ + २७४ + २७५ 

पुणे मंजूर योजनेतील गट नंबर १३० , १३१ या गटाचा योजना दुरुस्तीचे 
सदर योजनेसंबंधीची सर्व कागदपत्रे संबंधितांना पाहणेसाठी या 

प्रस्तावाचा मसुदा कायम करीत आहेत . 
कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत. सदरचा आदेश हा 
माझे सही शिक्क्यानिशी देणेत आला आहे . 

गिरीश राव , 
लहू माळी, 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

पुणे प्रदेश , पुणे. 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

पुणे व पिंपरी -चिंचवड क्षेत्र, पुणे. पुणे , ३१ मे २०१६. 
पुणे, २३ जून २०१६. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE-411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE. 


